भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर Pear 
सेंटर, नागपूर येथील बांधकामासाठी वाढीव 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०१७/प्र.क्र.६२/बांधकामे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ नोव्हेंबर,२०२२. 


१) झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीसीएच-२०११/प्र.क्र.६१/ 
बांधकामे, दि.१४/०३/२०११. 

२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीसीएच-२०११/प्र.क्र.६१/ 
बांधकामे, दि.११/०९/२०१४. 

३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीसीएच-२०१४/प्र.क्र.६१/ 
बांधकामे, दि.५.११.२०२०. 

४) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०१७/प्र.क्र.६२/ 
बांधकामे, दि.३१/०३/२०१७. 

५) नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे पत्र जा/(.प्र.अ.का.क्र. ४८९, 
दि.१७/०९/२०१९ रोजीचे पत्र. 

६) प्रधान सचिव (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १८.१२.२०१९ रोजी 
नागपूर येथील सामाजिक न्याय भवन, येथे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

७) महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे पत्र क्रमांक /का.अ. 
(प्रकल्प-२/२५० दि.२६.२.२०२० रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
विदर्भ विकास कार्यक्रम २००९-१० अंतर्गत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटर, नागपूर 
येथील बांधकामाकरीता विभागाच्या शासन निर्णय दि.११.०९.२०१४ अन्वये मा. 


मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने लेखाशीर्ष २२२५ ३६३६ अंतर्गत रु.११३.४७ कोटी इतक्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. उपरोक्त रू.११३.४७ कोटी इतका निधी 
विभागामार्फत टप्याटप्याने नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांचेकडे वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. आता, महानगर आयुक्‍त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर 
यांनी संदर्भ क्र. दि.२६.२.२०२० अन्वये, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटरचे काम पूर्ण 
करण्याच्या दृष्टीने प्रकल्पास आवश्‍यक कामाकरीता रू.१४.९४ कोटी इतक्या रकमेचा प्रस्ताव 
अधिक्षक अभियंता, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांनी प्रमाणित करून 
शासनास सादर करण्यात आला आहे. उपरोक्त प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०१७/प्र.क्र.६२/बांधकामे 


शासन निर्णय:- 

विदर्भ विकास कार्यक्रम २००९-१० अंतर्गत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटर, नागपूर 
येथील बांधकामाकरीता विभागाच्या शासन निर्णय दि.११.०९.२०१४ अन्वये मा.मंत्रीमंडळाच्या 
मान्यतेने लेखाज्ीर्ष २२२५ ३६३६ अंतर्गत रु.११३.४७ कोटी इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. उपरोक्त रू.११३.४७ कोटी इतका निधी विभागामार्फत टप्याटप्याने नागपूर 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांचेकडे वितरीत करण्यात आलेला आहे. आता, 
महानगर आयुक्‍त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.७ 
दि.२६.२.२०२० अन्वये, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर HSI सेंटरचे काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 
प्रकल्पास आवश्‍यक खालील कामाकरीता रू.१४.९४ कोटी इतक्या रकमेचा प्रस्ताव अधिक्षक 
अभियंता, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांनी प्रमाणित करून शासनास सादर 
करण्यात आला आहे. 
Name of work with Scheme- Balance work of Dr.Babasaheb Ambedkar 


International convention centre at North Nagpur at City survey No.535/536 kh. 
No.104/3 and 106/3 Mouza Indora under social welfare grant. 


Sr.No. | Item Heads Amount in Rs. 
1 Remaining Civil Work and STP Accessories 49,00,000.00 
2 Barrier free environment/physically challenged services 25,00,000.00 
3 Glass partitions walls and films 52,00,000.00 
4 project titles singages for utilities and services 24,00,000.00 
5 Traffic control equipment and accessories 26,00,000.00 
[6 statue background Art work and paintings 2,32,00,000.00 
7 vertical landscape, sculptures and fountains 45,50,000.00 
S| interior special environment lighting and exteriors lighting 1,82,00,000.00 
‘9 | LED Screen for Auditorium and Entrance Lobby 1,13,75,000.00 
10 CCTV, Projectors, TV Electronics Items, Kitchen pantry 2,58,45,000.00 

and remaining furnishing 
11 stone protection coating , Italian Marble, Flooring and 91,00,000.00 
claddings 
Balance work of Dr.Babasaheb Ambedkar | __10,98,70,000.00 
International Convention Centre Total 
contingency charges 4% 43,94,800.00 
Price Escalation 10 % 1,09,87,000.00 
GST 12 % 1,31,84,400.00 
NMRDA supervision charges (including PMC charges) 1,09,87,000.00 
10% 

Grant Total 14,94,23,200.00 
Say Rs 14.94 Crore 


उपरोक्त प्रस्तावास संदर्भ क्र. 09 येथील दि. 9¥.03.2099 रोजीच्या व संदर्भ क्र. 03 


येथील दि. ५.११.२०२० शासन निर्णयात नमूद अटींच्या तसेच खालील नमूद करण्यात आलेल्या 
अटींच्या अधीन राहून, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटरचे काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 
प्रकल्पास आवश्‍यक वाढीव निधी रू.१४,९४,२३,२००/- (अक्षरी रूपये चौदा कोटी ARAMA लक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०१७/प्र.क्र.६२/बांधकामे 


तेवीस हजार दोनशे फक्त ) इतक्या निधीस या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


१) सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
नागपूर यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर काम सुरू करावे. 

२) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/ता.क्र.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) प्रस्तूत प्रकल्पातील इमारत बांधकामामध्ये ग्रीन बिल्डींग संकल्पना अंमलात 
आणून, नैसर्गिक प्रकाह योजना व वायुविजन, पाण्याच्या व ऊर्जेच्या वापरात 
काटकसर पर्जन्य जलपुनर्भरण आणि जास्तीत जास्त पर्यावरण पुरक बांधकाम 
साहित्य व साधन सामुग्रीचा वापर करणे आवश्यक राहील. 

४) प्रस्तुत प्रकल्पातील बांधकामाचा कालावधी निश्चित करून ते विहीत वेळेतच पूर्ण 
होईल याची संबंधित सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांना दक्षत घ्यावी. 

५) प्रकल्पाच्या देखभाल व परिरक्षणाची जबाबदारी ही नागपूर महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण यांची राहील. 

६) प्रस्तुत प्रकल्पामध्ये अपंगांना सोयी सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने रॅम्प, रेलींग 
व तत्सम सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक राहील. 


२. संदर्भक्र. १ येथील शासन निर्णयात नमूद मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करुन नागपूर महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी हाती घेतलेल्या प्रकल्पावर संनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संदर्भ 
क्र. ०३ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीची राहील. 
महानगर आयुक्‍त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांनी प्रकल्पाच्या बांधकामाचा 
सद्य:स्थितीचा त्रैमासिक अहवाल आणि वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास व 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांना वेळीच सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर बांधकामावरील खर्च हा मागणी क्र.एन-३, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व इतर मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०१- अनुसूचित जातीचे कल्याण, ८००-इतर 
खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना (०५), स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक 
अनुदाने (०५)(०२), स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदाने (वि.घ.यो.) (२२२५ ३६३६), ३१ - सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (योजनातर्गत-दत्तमत्त) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ या वर्षात मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर योजनेअंतर्गत आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक, आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच योजनेअंतर्गत मंजूर निधीचे वितरण हे 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद २ (२) मध्ये नमूद अटीच्या अधीन काटेकोरपणे 
करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, समजाकल्याण, पुणे यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सान्यावि -२०१७/प्र.क्र.६२/बांधकामे 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२१११५१५०२५६६०२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SOCIAL JUCTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a47356798e6c9cf2 


A H | R F ee eee कि F6AA493C78A5335 
(अनिल कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा,मंत्री das Aare ,यांचे खाजगी सचिव (.स.व वि .न्या. 


) 

) मा. राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

) आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे. 

) महानगर आयुक्‍त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर 

) उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 

) 

) 

) 


AN A) 


9८ 


o~ 


पु 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. 

महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर. 
प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, नागपूर. 

१०) सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, नागपूर. 

११) जिल्हाकोषागार अधिकारी, पूणे/नागपूर. 

१२) निवडनस्ती बांधकामे. 


-८४) 


&. 


SS 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


